दिनांक ५ ते ९ जानेवारी, 2023 या कालावधीत 
नवी दिल्ली येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
पॉवरलिफ्टींग,वेटलिफ्टींग व शारीरसौष्ठव स्पर्धा 
२०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१६३/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० डिसेंबर, २०२२ 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 

2098-20/CCSCSB, दि.०१.१२.२०२२. 

२. शासन निर्णय क्र.शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग-अभानासे-३०२२/प्र.क्र.५२/क्रीयुसे-२, 
दि.१७.१०.२०२२ 

३. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/ पॉवरलिफ्टींग/वेटलिफ्टींग 
व शरीरसौष्ठव /२०२२-२३ दि.२२.१२.२०२२. 

४. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२२-२३/का-४/१३६९, दि.२७.१२.२०२२. 


शासन निर्णय :- 

दिनांक ५ ते ९ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा पॉवरलिफ्टींग/वेटलिफ्टींग व शरीरसौष्ठव स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग 
घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता “सचिवालय जिमखाना, मुंबई” येथे दि. १८ डिसेंबर, 
२०२२ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व 
कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा 
संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु. १,१९,४००/-(रुपये एक लाख एकोणवीस हजार चारशे फक्त 
इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक ०१ ते ३ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक ५ते९ 
जानेवारी, २०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२२ (म.नं.) पासून 
कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील 
प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ 
व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, 
प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ०१ ते ०९ जानेवारी, २०२३ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या काळातील 
कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता 
व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१६३/क्रीयुसे-२ 


सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ 
व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये 
मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी 
व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित 
कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले,१९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून 94 दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच 
शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत 
करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा 
व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग 
(२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२३०१५५२४५१७२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 


महाराष्ट्राचे WSIS यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Ramdas 11 
६-॥१-१०१॥॥॥॥-॥- ५०५१ शशी 
(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 
६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 
९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र अ 


दिनांक ५ ते ९ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत प्रल्हाद स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेक्स, प्रल्हाद बंगर, सेक्टर-२१, 
रोहिणी, दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग व 
शरीरसोष्ठव स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग ब शरीरसोष्ठव 
संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव ब पदनाम ट्रॅकसूट | किटबॅग | विभाग/ कार्यालय 


१ | कु. सोनाली संजय शिंदे, | ke वनक्षेत्रपाल तुळशी कार्यालय, संजय गांधी नॅशनल 


नियतक्षेत्र वनअधिकारी पार्क, बोरीवली (पू), मुंबई ४०० ०६६. 

२ | श्री. हनुमंत माधव खरात, दिं किं वनपरिक्षेत्र कार्यालय (वन्यजीव) तानसा, ता. 
लिपिक शहापूर, जिल्हा- ठाणे. 

३ | श्रो. मनेष बापूराव पाचरणे hae a वनपरिक्षेत्र कार्यालय (वन्यजीव) तानसा, ता. 
नियतक्षेत्र वनाधिकारी शहापूर, जिल्हा- ठाणे. 

४ | कु. आश्विनी भाऊसाहेब टुबे, | | वनक्षेत्रपाल तुळशी कार्यालय, संजय गांधी नॅशनल 
नियतक्षेत्र वनाधिकारी पार्क, बोरीवली (पू), मुंबई ४०० ०६६. 

q श्रो. रोहन राजेंद्र पवार, तलाठी | होय | होय पील कार्यालय भिवंडी जकातनाका, भिवंडी, 

जिल्हा- ठाणे. 

६  । श्रीमती भक्ती अ. आंब्रे, होय | होय | जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, धव 
तालुका क्रीडा अधिकारी कार्यालय परिसर, कोर्ट नाका, ठाणे (प) 

७ । श्रीमती श्रुती केशव तरे, rl ad उप अधिक्षक भूमि अभिलेख कल्याण, 
भूकरमापक कल्याण (प) 

८ [at राव प्रभाकर पाटील, loa चिं जिल्हा व सत्र न्यायालय, औरंगाबाद -- ४३१ ००१. 
लिपिक 

९ | श्री. नंदकिशोर शं. मिराशी, al a शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, TARTS, मुंबई. 
प्रगती तपासनीस 

१० श्री. मुकुल सु. मोरे, लिपिक होय । होय । प्रमुख संनियंत्रण ब मुल्यमापन कक्ष, कृष 

आयुक्तालय, पुणे-५. 

११  । श्री. नागेश राजेश भाकरे, ल्न Be नगर परिषद कार्यालय, तेव्हारा, जिल्हा अकोला. 
लेखापाल 

१२ | श्री. यशवंत नारायण तावडे aa [= आ.अ.राज्यकर सह आयुक्त, मोठे करदाते, वस्तू 
राज्यकर निरिक्षक ब सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई. 

१३ | श्री. संतोष बामन पयेर, होय | होय । मध्यवर्ती प्रयोगशाळा क्र. २७, सेंट Fhe 
प्रयोगशाळा सहाय्यक रुग्णालय, मुंबई- ०१. 

१४ | श्री. संदेश श. इबलेकर, Fae eae शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, TARTS, मुंबई. 
बांधणी सहाय्यकारी 

१५ | श्री. रामचंद्र स. गावडे, 1 [ae व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा. 
वरिष्ठ लिपिक (प्रशिक्षक) मुंबई-१ 

१६ | श्री. अविनाश ग. देस होय | होय | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 


(व्यवस्थापक ) 


विवरणपत्र "ब" 


दिनांक ५ ते ९ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत प्रल्हाद स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेक्स, प्रल्हाद बंगर, सेक्टर-३१, रोहिणी, 
दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा 
पॉबरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग व शरीरसौष्ठव स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या संघास कराव्या 
लागणाऱ्या खर्चाचा तपशील. 


क्र ate ae 
cae १८ 
२ णास sure r ९ छु २५०० 


प्रतिनिधी / पंच यांना मानधन खर्च. 
राहिलेल्या वेटालिफ्टोग असोसिएशनचे प्रतिनिधी व १ २००० 
/ पंच यांना अल्पोपहार / चहापान यावरील खर्च. 


निवड झालेल्या सवे स्पर्धकांसाठी दि. ३० डिसेबर, २०२२ ते २ जानेवारी, २०२३ AT] ६००० 
कालावधीत संपूर्ण दिवस प्रशिक्षण शिबीरासाठी प्रशिक्षक ब खेळाडूंकरीता अल्पोपहार इत्यादि 
AUT खर्च. (१५१००५४) 
२ Treat दि. ३० डिसेबर, २०२२ ते २ , २०२३ या| ४००० 
कालावधीत ४ दिवस प्रशिक्षण शिबीरासाठी प्रशिक्षकांचे मानधन. 
साहित्य खरेदीसाठी होणारा ख 


५ ट्रॅक सूट रु. ८००/- प्रमाणे. ७००० 


रळ 
Foss 
१६ 
१९० 
toe 
१२ ग/ पा ग PIPE रु. १०००/- प्रमाणे. १२००० 
३ पॉवरलिफ्टींग स्कॉट कॉश्च्युम रु. ६०००/- प्रमाणे (कॉमन किट) १८००० 
६८०० 
दळ 
२४०० 
= 
tes 
३००० 
स्त 
२००० 
१००० 


'एकूण रुपये : एक लाख एकोनवीस हजार चारशे फक्त १,१९,४००/- 


विवरणपत्र - क 


दिनांक ५ ते ९ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत प्रल्हाद स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेक्स, प्रल्हाद बंगर, सेक्टर-२१, 
रोहिणी, दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफटींग व 
शरीरसोष्ठव स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या, पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग ब शरीरसौष्ठव 
संघाची निवड करण्यासाठी दिनांक १८ डिसेंबर, २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी 


कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 

क्र. | खेळाडूचे नाव ब पदनाम विभाग/ कार्यालय 

१  । कु. सोनाली संजय शिंदे, वनक्षेत्रपाल तुळशी कार्यालय, संजय गांधी नॅशनल पार्क, बोरीवली 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी (पू), मुंबई ४०० ०६६. 

२ | Mh. हनुमंत माधव खरात, लिपिक । वनपरिक्षेत्र कार्यालय (वन्यजीव) तानसा, ता. शहापूर, जिल्हा- ठाणे. 

३ | श्री. रोहन राजेंद्र पवार, तलाठं पील कार्यालय भिवंडी जकातनाका, भिवंडी, जिल्हा- ठाणे. 

४ | श्री. मनेष बापूराव पाचरणे वनपरिक्षेत्र कार्यालय (वन्यजीव) तानसा, ता. शहापूर, जिल्हा- ठाणे. 
नियतक्षेत्र वनाधिकारी 

५ । कु. आश्विनी भाऊसाहेब टुबे, वनक्षेत्रपाल तुळशी कार्यालय, संजय गांधी नॅशनल पार्क, बोरीबली 
नियतक्षेत्र वनाधिकारी (पू), मुंबई ४०० ०६६. 

६ | श्रीमती भक्‍ती अ. आंब्रे, तालुका | जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, धकारी कार्यालय परिसर, 
क्रोडा अधिकारी कोर्ट नाका, ठाणे (प) 

७ | Mad श्रुती के. तरे, भूकरमापक । उप अधिक्षक भूमि अभिलेख कल्याण, कल्याण (प) 

८ | th. राव प्रभाकर पाटील, लिपिक । जिल्हा व सत्र न्यायालय, औरंगाबाद -- ४३१ ००१. 

९ | श्री. नंदकिशोर शं. मिराशी, शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, TARTS, मुंबई. 
प्रगती तपासनीस 

१० | श्री. मुकुल सु. मोरे, लिपिक प्रमुख संनियंत्रण व मुल्यमापन कक्ष, कृषी आयुक्‍तालय, पुणे-५. 

११ | श्री. नागेश राजेश भाकरे, नगर परिषद कार्यालय, तेव्हारा, जिल्हा अकोला. 
लेखापाल 

१२ | श्री. यशवंत नारायण तावडे आ.अ.राज्यकर सह आयुक्‍त, मोठे करदाते, वस्तू ब सेवाकर भवन, 
राज्यकर निरिक्षक माझगांव, मुंबई. 

१३ श्री. रामचंद्र स. गावडे, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा. मुंबई-१ 
वरिष्ठ लिपिक 

१४ । श्री. संतोष वामन पयेर, प्रयोगशाळा | मध्यवर्ती प्रयोगशाळा क्र. २७, सेट जॉजेस रुग्णालय, मुंबई- ०१. 
सहाय्यक 

१५ | श्री. संदेश श. इबलेकर, शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
बांधणी सहाय्यकारी 

१६ | श्री. सतीश सोनवाने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
Cc Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


Ramdas 
Ganpat Dhumal 2atowss costs bepanmen 
( रामदास धुमाळ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


